“लोणार सरोवर विकास” आराखडा”: - 
निधी वितरीत करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३/०५/२०२३ 


वाचा :- 
१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९,दि.२७ जुले, २०२२ 
२. नियोजन विभाग,शासननिर्णय क्र.तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.9०/का.१४४४,दि.७ नोव्हेंबर २०२२ 
३. नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्र.तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.६६८/का.१४४४,दि.२७ एप्रिळ २०२३ 


प्रस्तावना :- 

मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने व मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.१५.०६.२०२२ रोजीच्या आदेशास 
अनुसरुन महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९, दि.२७ जुले, २०२२ 
अन्वये लोणार सरोवराचे संरक्षण, संवर्धन व जतन करण्यासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून 
करावयाच्या कामांचा अंदाजित रु.३६९७८.७७ लक्ष रक्कमेच्या “लोणार सरोवर विकास” 
आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे.“लोणार सरोवर विकास” आराखडया अंतर्गत समाविष्ट 
मंजूर कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याकरिता विविध विभागांतर्गत कामे सोपविण्यात आलेली 
आहेत.तसेच मा.उच्च न्यायाळय (नागपूर खंडपीठ) यांच्या दि.२६.०७.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये 
लोणार सरोवर विकास आराखडयातील कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याकरिता, लोणार सरोवर 
विकास समिती करिता रु.१०.०० कोटी निधी राज्य शासनाने या आदेझ्ाच्या दिनांकापासून दोन 
आठवडयात उपलब्ध करुन देण्याचे निदेश दिले होते. 


उपरोक्त निदेशास अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात “लोणार सरोवर विकास” 
आराखडयाकरिता निधी उपलब्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“लोणार सरोवर विकास” अंतर्गत प्रशासकीय मान्यताप्राप्त कामांसाठी विभागीय आयुक्त, 
अमरावती यांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता एकुण रु. १०,००,००,०००/- (रु. दहा कोटी 
wad) इतका निधी पुढीलप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.५९/का.१४४४-अ 


(आकडे रुपयात) 
मुख्य लेखाशिर्ष | उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित निधी | या शासन निर्णयान्वये वितरित 
करावयाचा निधी 
५४५२ ०१८७ 43 मोठी बांधकामे ४०,००,००,०००/- | 40,00,00,000/- 
एकुण रु. १०,००,००,०००/- 


२. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्रमांक ओ-१०, प्रधान लेखाशिर्ष ५४५२, पर्यटनावरील भांडवली 
खर्च,०१,पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा,१०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (१२) लोणार सरोवर विकास आराखडा 
(कार्यक्रम) (५४५२ ०१८७) “43 मोठी बांधकामे”या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

2 वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 

४. वित्त विभाग,अनौ.संदर्भ क्र.२२८/२०२३/व्यय-८, दि.१०/०५/२०२३ अन्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२३१७५२१८५७१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
CHITRAKALA NILESH : 
SURYAWANSHI eee 
(चित्रकला सूर्यवंशी ) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

४. वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. विभागीय आयुक्त, अमरावती तथा अध्यक्ष, लोणार विकास समिती. 

६. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, बुलढाणा. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

qo. नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती, का.१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


